राष्ट्रीयछात्रसेनायोजना  /___ 

राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या वरिष्ठ व कनिष्ठ विभागातील 
अंशकालीन अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका करण्यासाठी 
निवड मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : - राछासे- २६१४/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :-१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा, शासन निर्णय क्र.एनसीसी-२००९/प्र.क्र.०७/माशि-७, दि.२८ मे, २००९. 
२) क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/नियुक्ती/ 
२०१३-१४/(३२)/का-५/३२५२, दि. १६ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना : - 
राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या वरिष्ठ व कनिष्ठ विभागातील अंशकालीन अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका 
करण्यासाठी स्थापन HSU निवड मंडळाची पुनर्रचना करण्याची बाब सदर नस्तीवर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एनसीसी-२००९/प्र.क्र.०७/माशि-७, दि.२८ मे, २००९ 


अन्वये राज्यातील राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेच्या वरिष्ठ व कनिष्ठ विभागातील भूदल, हवाईदल व नौदल या 
तिन्ही दलांसाठी अंशकालीन अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका करण्यासाठी स्थापित झालेल्या निवड मंडळाची 
पुनर्रचना करण्याच्या अनुषंगाने अंडाकालीन अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका करण्यासाठी निवड मंडळाची पुनर्रचना 
खालीलप्रमाणे करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


निवड मंडळाची रचना :- 
अ.क्र निवड मंडळावरील सदस्यांचे नाव व पदनाम सदस्यत्व 
निक सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 


2 | मा.अतिरिक्‍्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्रसेना, मुंबई यांचे कार्यालयातील | सदस्य-सचिव 
उपसंचालक किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी 


मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय यांचा प्रतिनिधी सदस्य 
४ | सेना अधिकारी (भूदल) सदस्य 
५ | सेना अधिकारी (हवाईदल) सदस्य 
६ | सेना अधिकारी (नौदल) सदस्य 


७ | अश्ञासकोय सदस्य (आयुक्‍त, क्रोडा व युवक सेवा,म.रा. पुणे यांचे मान्यतेने ) सदस्य (03) 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे- २६१४/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे -३ 


निवड मंडळाकरिताचे निकष :- 

(१ सदर निवड मंडळाचा कालावधी ५ वर्षे अथवा नवीन निवड मंडळ पुनर्स्थापित होईपर्यंत 
यापैकी जे उश्लीरा असेल तोपर्यंत राहील. ५ वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी किंवा 
आवड्यकतेनुसार योग्य वेळी सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
निवड मंडळाची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 

(२) अंशकालीन अधिकाऱ्यांच्या रिक्‍त जागा भरण्यासाठी एकाच ठिकाणी मुलाखती घेतल्याने 
सुसूत्रता व भरती प्रक्रियेमध्ये सुलभता येण्याच्या दृष्टीने सदर मुलाखती पुणे येथे घेण्यास 
सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यता देण्यात येत आहे 

(३) सदर निवड मंडळाच्या कामकाजासाठी उपस्थित राहणाऱ्या अशासकीय सदस्यांना वित्त 
विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.३ मार्च, २०१० मधील मुद्या 
क्र.१२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. त्यामुळे 
बैठकीसाठी वेगळयाने मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही. 

(४ अशासकीय सदस्यांच्या प्रवास भत्ता देयकावर प्रती स्वाक्षरी करण्यासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

(4) सदर निवड मंडळावरील संबंधित सदस्यांच्या दैनिक भत्त्यावर आणि प्रवास भत्त्यावर 
होणारा खर्च "मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०२, विद्यार्थ्यांसाठी 
युवक कल्याण कार्यक्रम, (09)(09) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेत्तर संगणक क्र. (२२०४ ००१६) 
११, देशातंर्गत प्रवास खर्च या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९१२५६२२७०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


IN, o=Government Of Mahi vole! hi 
Rajend fa Educati d Sports Department, postalCode=400032, 
25420-5791845887019 f64ad6ddc2495ca280267c0d 
Shan ka rao Pawa r 4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shank 


Date: 2019.01.29 13:08:06 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महासंचालक, एनसीसी, नवी दिल्ली, द्वारा संरक्षण मंत्रालय, आर. के.पूरम, नवी दिल्ली-११० ०८८ (पत्राने) 
सर्व विभागीय उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 
५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) व ( लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 
६. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


Cc “७ AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे- २६१४/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे -३ 


८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा व युवक सेवा संचाळनालयामार्फत ) 

१०. निवड मंडळातील सर्व अशासकीय सदस्य (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 
११. सर्व गटप्रमुख, एनसीसी गटमुख्यालय (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 
१२. वित्त विभाग (व्यय-५)/सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (क्रीयुसे-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


